महाराष्ट्र शासन 


राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, म.रा., पुणे येथील निवास 
व्यवस्थेसाठी आवश्‍यक खरेदी 
करण्याबाबत. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.७६/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ नोव्हेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथील 


निवास व्यवस्थेसाठी आवश्‍यक चादर, बेडशीट, पिळोकव्हर, उड्या, ब्लँकेट इत्यादि खरेदीसाठी रु. ३,५१,७२९/- 


इतका निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


सद्य:स्थितीत पुण्यातील कोव्हीड विषाणू १९ चा प्रार्दुभाव नियंत्रणात असून नजिकच्या काळात प्रशिक्षणे सुरु 


होणार आहेत. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे, येथील अतिथी भवन, वसतिगृह व 


अतिमहत्वाच्या व्यक्‍तींसाठी निवास व्यवस्था याकरिता एकूण निवास व्यवस्थेची संख्या २९० एवढी आहे. सदर 


निवास व्यवस्थेसाठी आवश्‍यक चादर, बेडझीट, पिळोकव्हर, उड्या, ब्लँकेट इत्यादी खरेदी करण्यासाठी रुपये 
३,५१,७२९/- (रुपये तीन लाख एकावन्न हजार सातशे एकोणतीस फक्त) इतका निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक 


वर्षातील खालील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


दार्थसंकत्पित वितरीत करण्यास मान्यता 
अ.क्र. लेखाशिर्ष oud तरतूद कळ दंडा का 
हि . _ मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण| रु. ६५,६७,०००/- रु. 3,५१,७२९/- 
शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००३, प्रशिक्षण (०१) 
शिक्षकांचे प्रशिक्षण (०१) (०१) शिक्षकांचे प्रशिक्षण 
(22029994) (१३-कार्यालयीन खर्च) 
एकूण रु. ६५,६७,०००/- रु. 3,५१,७२९/- 


. प्रस्तुत शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयामधील 


प्रकरण क्र. ५ मधील मुद्दा क्र. ५.११ नुसार दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद, नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त, शिक्षण यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. सदर खर्च 


यावा. 


वित्त विभागाच्या दिनांक ६ एप्रिल,२०२१ व २४ जून,२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकीर्ण २०२१/प्र.क्र.७६/प्रशिक्षण 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५//॥/.॥181818591॥9.9०५.॥१)या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२११११५१५१५०४५२२१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=! CHOOL EDUCATION & 
RAJ E N D RA SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 

2.5.4.20=6791 84b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa70c4 

Scf755d9373, 


S H A N KA R R A O P AWA R ber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f05841 1807F 
b1031c17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAI 


2021.11.15 15:20:22 +05'30 


(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) सर्वमा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

७ मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

८) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१० संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११ राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, मुंबई/नागपूर 

१४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व 

१५) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सवी 

१६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१७ निवड नस्ती -प्रशिक्षण 


पृष्ठरपैकी२ 


